सार्वजनिक बांधकाम विभागातील क्षेत्रिय 
कार्यालयातील अधीक्षकांची दिनांक १.१.२०१७ 
रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.१४८/सेवा-४, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० सप्टेंबर, २०१९. 


परिपत्रक 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयांत (मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता) कार्यरत 
असणाऱ्या अधीक्षकांची दिनांक १.१.२०१७ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची यासोबत प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे. 
२. सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम १९८२ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने 
तसेच शासन निर्णय क्रमांक सा.प्र.वि.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२ दिनांक २१.१०.२०११ मधील सुचनांनुसार 
तयार करण्यात आली आहे. 
३. मुख्य अभियंता / अधिक्षक अभियंता/विभाग प्रमुख यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी ही ज्येष्ठतासूची 
संबंधित अधीक्षकांच्या नजरेस आणून द्यावी. सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास किंवा या संदर्भात कोणास 
अभिवेदन द्यावयाचे असल्यास विभाग प्रमुखांनी अशी अभिवेदने तपासून आपल्या अभिप्रायासह शासनाकडे या 
परिपत्रकाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पाठवावी. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास 
ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशिल बरोबर असल्याचे गृहीत धरून ज्येष्ठतासूची अंतिम स्वरूपात प्रसिध्द करण्यात 
येईल. 
४. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०९३०१३०६०६४६१८ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by VAISHALI MANISH SULE 


a 
VA | S H A L | DN: CN = VAISHALI MANISH SULE, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PUBLIC WORKS 


M A N | S H S U L E Date: 2019.09.30 13:14:45 +05'30" 


(वैशाली सुळे) 
सहपत्र- वरीलप्रमाणे. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
(मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद/अमरावती/ नागपूर), 

२) मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 

3) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई 

४) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई. 

५) अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), मुंबई 

६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळे, 
(मुंबई/पुणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती) 

9) ad अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे, 

८) संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई, 

९) कार्यासन (सेवा-४), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता -२०१८/प्र.क्र.१४८/सेवा-४, दि.३० सप्टेंबर, २०१९ चे सहपत्र 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिक्षक या संवर्गातील दिनांक १.१.२०१६ ते ३१.१२.२०१६ या कालावधीत पदोन्नतीने नियमित नियुक्‍त 
झालेल्या कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठता सूची . 
अनु क्रमांक | ज्येष्ठता संपूर्ण नांव प्रवर्ग (नियुकक्‍तीनंतर | जन्म दिनांक | शासकीय नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा दिनांक | शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमांक प्रवर्ग बदलला सेवेतील मूळ (सरळसेवेने / मर्यादित दिनांक/ अर्हता 
असल्यास त्याचा नेमणुकीचा | विभागीय परिक्षेद्वारे नियुक्त । ज्येष्ठतेचा 
दिनांक) दिनांक उमेदवारांचा गुणवत्ता । मानीव दिनांक 
क्रमांक व परिक्षेचे 
वर्ष) 

[__१__| २ ३ joe | 4 & fe ८ ९ | ow | po 
शि ३३ _श्री.पी.एस.रसाळ भ.ज.ब. १.६.१९५८ | ३.१२.१९७७ पदोन्नती २.५.२०१६ ३१.५.२०१६ एस.एस.सी. 
2 ३४ _श्री.एम.एस.कांबळे अ.जा. १५.१२.१९७१ | १.६.१९९६ पदोन्नती २.५.२०१६ ३१.१२.२०२९ बी.कॉम 
३ ३५  श्री.अ.पां.जेठे वि.जा.अ. १.६.१९६७ | ३०.६.१९९० पदोन्नती ६.५.२०१६ ३१.५.२०२५ बी.ए. 
ft eee ३६ [ae fact इ.मा.व. २६.८.१९५९ | ९.६.१९८६ पदोन्नती ९.६.२०१६ ३१.८.२०१७ बी.ए. 
4 ३७ श्री.एस.आर.पाटील खुला ०७.०३.१९७० | २९.६.१९९८ पदोन्नती १३.१०.२०१६ ३१.३.२०२८ बी.कॉम 
६ ३८ श्री.अशोक पांडुरंग शेटे अ.जा. १९.१२.१९६७ | २.७.१९९८ पदोन्नती १८.१०.२०१६ | ३१.१२.२०२५ एम.कॉम. 
Le ३९ श्री.एस.यु.ब्रम्हराक्षस खुला(अस्थिव्यंग) | १९.४.१९७७ | १.७.१९९७ पदोन्नती २८.११.२०१६ | ३०.०४.२०३५ एम.ए. 
८ go _श्री.आर.ए.जेहूरकर खुला(अल्पदृष्टी) |०४.०६.१९६८ | ८.४.१९९४ पदोन्नती २९.११.२०१६ ३०.०६.२०२६ एस.एस.सी. 


